Page 9 of 10 


महाराष्ट्र राज्यांतील स्वयंनियंत्रित 
थक्क्यावाबतचे (Captive Jetty) थोरण 
महाराष्ट्र शासन 
गृह बिभाग 


क्रमांक: जेईटी १३०३/प्र.क्र.१६३/बंदरे-२, 

मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, दिनांकः १९ ऑगस्ट, २००५. 
प्रस्तावना: महाराष्ट्र राज्याला एकूण ७२० कि.मी. लांबीची किनारपट्टी लाभलेली असून इंडियन 
पोर्ट अँक्ट १९०८ च्या पहिल्या अधिसूचीमध्ये दर्शबिल्याप्रमाणे हया किनारपट्टीबर ४८ लहान बंदरे 
आहेत. कोकण किनारपट्टीवरील वाढता औद्योगिक विकास लक्षात घेता, लहान बंदरांना बारमाही (all 
weather) म्हणून विकसीत करण्यासाठी गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. 
जेईटी-१०९५/प्र.क्र.१४७/परि.-५, दि. १५.०३.१९९६ नुसार धोरण निश्‍चित करुन खाजगी क्षेत्राच्या 
सहभागाने बंदर विकास करण्याचे ठरविले होते. या बंदर विषयक धोरणाच्या आधारे पहिल्या टप्यात 
एकूण ७ बंदरांचा विकास करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक सुसाध्यतेचा अभ्यास करुन जागतिक 
पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या. नंतर दिनांक २८.११.२००० चे शासन निर्णयान्वये सुधारित 
बंदर विकास धोरण निश्‍चित करण्यात आले. 
र बरोल बंदर विकास धोरणाव्यतिरिक्‍त स्वनियंत्रित-धक्‍्के (Captive Jetty) 
बांधण्याच्या संदर्भात गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.जेईटी-१०९३/प्र.क्र.९९/परि-५, दि.२६ जून, १९९५ 
अन्बये धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार औद्योगिक प्रकल्प असलेल्या काही कंपन्यांनी त्यांच्या 
* मालाच्या हाताळणीसाठी कॅप्टीव्ह जेट्टी बांधण्याची परवानगी मागितल्याने त्यांना तशी परवानगी 
देण्यात आली होती. आता या स्वयंनियंत्रित धक्क्यावरुन (Captive Jetty) उद्योजकांकडून त्यांच्या 
स्वतःच्या मालाचे हाताळणी व्यतिरिक्त इतर कंपन्यांचे मालाची हाताळणी करण्यासाठी परवानगी 
देण्याबाबत मागणी होत आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय : महाराष्ट्र राज्यातील सागर किनारी भागात चालू असलेल्या स्वयंनियंत्रीत धक्क्याबरुन 
(Captive Jetty) उद्योजकांना त्यांच्या स्वतःच्या माल हाताळणीव्यतिरिक्‍त इतर कंपन्याच्या मालाची 
हाताळणी करण्यास खालील अटीच्या अधिन राहून शासन मान्यतेने परवानगी देण्यात येईल :- 
शे स्वयंनिर्यत्रीत धकक्यावरुन (Captive Jetty) इतर कंपन्यांच्या मालाची हाताळणी करण्याचे 
दर हे स्वनियंत्रित धक्क्याकरिता (Captive Jetty) शासन निर्णय/ अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी निश्‍चित 
केलेल्या दराच्या दिडपट असेल. 


5$-DA20OSBand-AUULLY JET-1302-CR-16- ORD 


Page 10 of 10 

२) सदर परवानगी ही महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाशी स्वनियंत्रित धक्क्याबाबतीत केलेल्या कराराच्या 
कालावधीपर्यंतच लागू राहील. 
३) उद्योजकाने स्वयंनियंत्रीत धक्का उभारण्यासाठी (Captive Jetty) यापूर्वीच करार केलेला 
असणे बंधनक्रारक राहील. 
४) सदरची परवानगी deat उद्योजकाने स्वयंनियंत्रील ewes (Captive Jetty) 
स्वतःच्या माल हाताळणीसाठीच्या शुल्काची व अन्य देय रकमांची थकबाकी असल्यास त्या महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डाकडे भरणा करणे आबश्यक राहील. 
- ५)  स्थनियंत्रित धक्क्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने संबंधत घटकांबरोबर केलेल्या 
'कराराच्या सर्व अटी व शती लागू राहतील. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रसीआर-११७/०५, व्यय-८, 
दि.९१.२.२००५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 
रभ ण 
ON IC #1) 
(गौ.जोरसाळ) 
: उप सचिव,महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
. प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा,उप मुख्यमंत्री थांचे प्रधान सचिव, 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व), 
मुख्य सचि, महाराष्ट्र शासन, 


अपर मुख्य सचिव (fara), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिब, महसूल ब बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिब (बंदर), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

व्यवस्थापकीय WSs, महाराष्ट्र राज्य रस्ते बिकास महामंडळ, मुंबई, 
प्रधान सचिब, sete, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

, सचिव (रस्ते) aes बांधकाम बिभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी afer, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, 
विभागीय आयुक्‍त, कोफण विभाग, कोकण भवन, नवी.मुंबई, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/उपनगरे/ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग, 


SAREE 


Oe ila Ms ib fren eine dea सस 


